उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग (खुद्द), मंत्रालय, 
मुंबई या विभागासाठी दि. ०१.०२.२०१९ ते 
दि.३१.०१.२०२० या कालावधीसाठी प्रिंटरचे 
रिसायकलिंग टोनर पुरविण्याकरीता 
पुरवठाधारकाची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 

मे. पाथस्‌ इंटरप्रायझेस (M/s Paths 
Enterprises), अंघेरी (पूर्व, मुंबई 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. करार-२०१९/प्र.क्र.०१/नोंदणी शाखा, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ फेब्रुवारी, २०१९. 


प्रस्तावना : 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग (खुद्द), मंत्रालय, मुंबई या विभागासाठी दि. ०१.०२.२०१९ ते 
दि. ३१.०१.२०२० (१ वर्षे कालावधीत लागणाऱ्या प्रिंटरच्या रिसायकलिंग टोनरचा पुरवठा करण्यासाठी 
पुरवठादाराची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार प्रचलित कार्यपध्दतीचा 
अवलंब करुन महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावरुन दिनांक १९.०१.२०१९ रोजी मोहोरबंद दरपत्रके 
मागविण्यात आली. त्यानुसार विभागाकडे प्राप्त दरपत्रके दिनांक ३०.०१.२०१९ रोजी विभागीय खरेदी 
समितीच्या झालेल्या बैठकीत विचारात घेण्यात आली. सदर बैठकीत पूरवठादारांचे प्रतिनिधी उपस्थित 
होते. बैठकीत तांत्रिक तपासणीत पात्र ठरलेल्या निविदाधारकांपैकी या विभागाकरीता प्रिंटरच्या 
रिसायकलिंग टोनरचा पुरवठा करण्याच्या अनुषंगाने पुरवठाधारकाची नियुक्‍ती करण्याबाबत 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन नणंय : निर्णय : 


विभागीय खरेदी समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार पात्र निविदाधारकांपैकी मे. पाथस्‌ 
इंटरप्रायझेस (M/s Paths Enterprises), अंधेरी (पूर्व, मुंबई या पुरवठादाराचे दर न्यूनतम आहेत. 
यास्तव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग (खुद्द), मंत्रालय, मुंबई या विभागासाठी दि.०१.०२.२०१९ ते 
दि.३१.०१.२०२० (१ वर्षे या कालावधीत लागणाऱ्या प्रिंटरच्या रिसायकलिंग टोनरचा पुरवठा 
करण्यासाठी मे. पाथस्‌ इंटरप्रायझेस (M/s Paths Enterprises), अंधेरी (पूर्व, मुंबई यांची खालील 
विवरणपत्रात नमूद केलेल्या दराने पुरवठादार म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः करार-२०१९/प्र.क्र.०१/नोंदणी शाखा 


अ. । प्रिंटर क्रमांक/टोनर | रिसायकलिंग | प्रचलित दराने वस्तु व सेवा | एकूण रक्‍कम 
क्र क्रमांक टोनर प्रति नग | कर (७5), १८% (रुपये) (रुपये) 
(रुपये) (Rounded off) (Rounded off) 

१. | एचपी १२ए, ८८ए, ९९०/- १७८/- ११६८/- 
३६ए 

२. । कॅनन ३३७ १०२५/- १८५/- १२१०/- 
सॅमसंग एस १११ १०५०/- १८९/- १२३९/- 

४. | ब्रदर ३२५०, ३२९० ११५०/- २०७/- १३५७/- 


२. उदच्चव तंत्र शिक्षण विभागास लागणाऱ्या प्रिंटरच्या रिसायकलिंग टोनरचा पुरवठा करण्यासाठी 
निविदा सूचनेतील सर्व अटी व शर्तीचे पालन करणे पुरवठादारावर बंधनकारक राहील. पुरवठादाराने 
तसा लेखी करारनामा रु.१००/- च्या स्टॅप पेपरवर शासनाबरोबर करणे आवश्‍यक राहील 

३. विभागाच्या आवश्यकतेनुसार रिसायकलिंग टोनरची मागणी करण्यात येईल व मागणी 
केल्यानंतर रिसायकलिंग टोनरचा तात्काळ पुरवठा करावा लागेळ. तसेच करारनाम्याचे पालन 
समाधानकारक न झाल्यास करारनामा केव्हाही व कोणतीही पूर्वसूचना न देता संपुष्टात आणणेबाबतचा 
अंतिम निर्णय विभागाचा राहील. 

छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०२०२१६१९५९१७०८ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally si y Dattatraya Rambha 
ent Of Maharashtra, 


Dattatraya ue 
Rambhau प 


, postalCode=400032, 
ra, 


ju Kahar 


2.5.4.20=bc29789a0057acb8ed170e1748553c 


Kahar 


Date: 2019.02.02 16:28:41 +05'30° 


(द. रा. कहार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wd: 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 

३. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, 

४. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२, 

५. विकास आयुक्त, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 
६. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई, 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


17db300239¢347be5264afbffSeb5 1 fcac, 
au Kahar 


झासन निर्णय क्रमांकः करार-२०१९/प्र.क्र.०१/नोंदणी शाखा 


८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

९. वित्त विभाग (वि.सु.), विनियम कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई- ३२, 

१०. मे. पाथस्‌ इंटरप्रायझेस (M/s Paths 8118101569), अंधेरी (पूर्वी, मुंबई, 

११. सह/उप सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२, 

१२. कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२, 
१३. कक्ष अधिकारी (नोंदणी शाखा), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४. निवडनस्ती (नोंदणी शाखा). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


